चाळीसगांव पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.२६७/२०१२ 
रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालय, औरंगाबाद 
येथे दाखल केलेल्या क्रिमिनल 
अँप्लिकेडनमध्ये पोलीस अधिका-यांना विधी 


सहाय्य मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०९२/प्र.क्र.१२७/पोळ-९० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


तारीख: २९ जून, २०१३ 


वाचा : -- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/१४/६६/वि.स./ ५५१/२०१२, 


दि.२३.०८.२०१२ चे पत्र. 


शासन निर्णय :-- प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, चाळीसगांव, जि.जळगाव येथे दाखल फौजदारी खटला 


क्र.५३८/२०१२ मध्ये न्यायालयीन दि.७.०८.२०१२ रोजी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता PHA १५६ (३) 


अन्वये पोलीस अधिका-यांविरूध्द गुन्हा दाखल करण्याचे निदेश दिले असून त्या अनुषंगाने चाळीसगांव 


पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.२६७/२०१२ दाखल करण्यात आला आहे. 


२. प्रस्तुत गुन्हा रद्द करण्यासाठी संबंधीत पोलीस अधिका-यांनी उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथे दाखल 
केलेल्या क्रिमिनल अँप्लिकेशनमध्ये शासकीय विधीविषयक कामकाज नियमावली, १९८४ च्या नियम 
१०९ नुसार (१) श्री.लक्ष्मण रंगनाथ गायकवाड, पोलीस निरिक्षक, पोळीस ठाणे, चाळीसगांव, 


जि.जळगाव, (२) डॉ.निखिल शाहा, वैद्यकीय अधिकारी, चाळीसगांव, जि.जळगाव, (३) starr 


गायकवाड, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, चाळगीसगांव, जि.जळगाव, (४) श्री.प्रकाह पी.मुत्याल, 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.१२७/पोल-१० 


तत्काळीन पोळीस अधीक्षक, जळगाव, (५) Harr चव्हाण यांना विधी सहाय्य मंजूर करण्यात येत 


आहे. 


३. हा शासन निर्णय विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०६२९१५३२४१३४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijaykumar 


Vij ayku mM ar Vishnu Dapake 


DN: CN = Vijaykumar Vishnu 


: Dapake, C = IN, S = Maharashtra, 
Vish nu O = GOVERNMENT OF = 
MAHARASHTRA, OU = Home 
Dapake Date: 2013.07.01 15:06:52 
+05'30' 
(वि. fa. दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 


२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
३.पोलीस अधीक्षक, जळगांव 


४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव 


५.श्री.प्रकाश प्रभाकरराव मुत्याल, पोळीस उपमहानिरीक्षक, पुणे. 


६.श्री.लक्ष्मण रंगनाथ गायकवाड, पोलीस निरिक्षक, पोलीस ठाणे, चाळीसगांव, जि.जळगाव, 


७.डॉ.निखिल शाहा, वैद्यकीय अधिकारी, चाळीसगांव, जि.जळगाव, 


८.श्री.प्रकाह गायकवाड, उप विभागीय पोळीस अधिकारी, चाळगीसगांव, जि.जळगाव, 


९.श्री.योगेश चव्हाण, चाळीसगांव, जि.जळगाव. 
१०.विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.१२७/पोल-१० 


११.निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


